मुंबई मेट्रो मार्ग-१२-कल्याण-तळोजा या मेट्रो 
मार्गाच्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ सप्टेंबर, २०१९. 

प्रस्तावना :- 

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या दिनांक २८ मे, २००४ रोजी झालेल्या ११० व्या 
बैठकीत fest मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित यांनी तयार केलेल्या मुंबई मेट्रो मार्गाच्या बृहत आराखडयास 
आणि त्यांच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यास मान्यता मिळाली. सदर बृहत आराखडयात एकूण ९ मेट्रो मार्ग 
असून त्यांची एकूण लांबी १४६.५० कि.मी. इतकी असून ते सन २०२१ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. 
सदर आराखडयातील मार्गांचे अंमळबजावणी धोरण निश्चित करतेवेळी व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार 
करताना त्यात काही बदल करण्यात आले असून सुधारीत मेट्रो मार्ग बृहत आराखडयानुसार शासनाने 
२७५.३ कि.मी. लांबीच्या मेट्रो मार्गास मान्यता दिली आहे. 

मुंबई मेट्रो मार्ग १२ कल्याण - तळोजा मेट्रो मार्गाची लांबी २०.७५६ कि.मी. (उन्नत) असून त्यामध्ये 
१७ स्थानकांचा समावेश केला आहे. या मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यासाठी मे. 
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ची सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती केळी असून सल्लागाराने सदर 
प्रकल्पाचा संक्षिप्त कार्यकारी अहवाल माहे ऑक्टोबर, २०१८ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणास सादर केला असून सदर सल्लागाराने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे सादर 
केलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालासह प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला 
आहे. त्यानुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावास राज्य शासनाकडून मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
०२. शासननिर्णय:- 

मेट्रो मार्ग मेट्रो मार्ग-१२ कल्याण ते तळोजा या प्रकल्पाचे महत्व लक्षात घेता मुंबई महानगर प्रदेश 
विकास प्राधिकरणाने सादर केलेल्या सदर मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढील बाबींना 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) दिल्ली मेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित यांनी सादर केलेल्या २०.७५६ कि.मी. लांबीच्या, १७ उन्नत 
स्थानके असलेल्या रु.५८६५ कोटी प्रकल्प पूर्णत्वाच्या खर्चाच्या सोबतच्या परिशिष्ठ-१ मध्ये तपशिल 
नमूद केल्याप्रमाणे मेट्रो मार्ग १२ या मेट्रो प्रकल्पाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास 
प्राधिकरणामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२) सदर मेट्रो मार्ग -१२ या प्रकल्पाच्या रु. ५८६५ कोटी खर्चामध्ये सोबतच्या परिशिष्ठ-२ मध्ये 
तपशिल नमूद केल्याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३) सदर मेट्रो मार्गाचा फायदा मुख्यत: सिडकोतर्फे पुनर्विकसित होणाऱ्या क्षेत्राला होणार 
असल्यामुळे सिडकोने रुपये ७०८.१२ कोटी भागधारक म्हणून आर्थिक सहाय्य करण्यास सिडकोला 
निर्देश देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
8) सदर मेट्रो मार्गाचा फायदा सदर परिसरतील औद्यगिक क्षेत्रांना होणार असल्यामुळे 
एमआयडीसीने देखिल सदर प्रकल्पासाठी किमान रु. २४८ कोटी किंवा एमआयडीसीच्या क्षेत्रातून 
जाणाऱ्या लांबीच्या समप्रमाणात यापैकी अधिक असेल तेवढे आर्थिक सहाय्य देण्यास एमआयडीसीला 
निर्देश देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
4) आवर्यकता भासल्यास एमआयडीसीला त्यांच्या लीज होल्डरकडून घेण्यात येणाऱ्या मेन्टेनन्स 
चार्जेस मध्ये एका विशिष्ट कालावधीसाठी काही प्रमाणात वाढ करून या प्रकल्पासाठी आर्थिक सहभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


म्हणून दिलेली रक्‍कम वसूल (रिकव्हर) करण्यास एमआयडीसीला प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

&) सदर मेट्रो मार्गाचा फायदा मुख्यत: सिडकोतर्फे पुनर्विकसित होणाऱया क्षेत्राला तसेच औद्यगिक 
क्षेत्रांना होणार असल्यामुळे सिडकोने व एमआयडीसीने या मार्गासाठी कोणत्याही प्रकारचे दर, कर, 
भाडे इ. न आकारण्यासंबंधी सिडकोला तसेच एमआयडीसीला निर्देश देण्यात येत आहे. 

(9) सदर मेट्रो प्रकल्पात MRI कर व जमीनीची किंमत यावरील खर्चासाठी एकूण रु. २६८ 
कोटीचे राज्यशासनाचे सहाय्य बिनव्याजी दुय्यम कर्ज म्हणून सदर प्रकल्पासाठी देण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

८) सदर प्रकल्प मेट्रो कायदा २००९ (सुधारीत) अंतर्गत राबविण्यास तसेच प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

९) सदर प्रकल्प अंमलबजावणी दरम्यान मार्गिकांमध्ये (Alignment) तसेच स्थानकांमध्ये गरज 
भासल्यास किरकोळ बदल करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१० सदर प्रकल्प अंमलबजावणीकरीता प्राधिकरणाकडील स्वत:चा निधी व न्यू डेव्हल्पमेंट बँक 
(NDB) किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय/आंतरदेशीय (जागतिक बँक/जपान आंतराराष्ट्रीय सहकार्य संस्था इ.) 
वित्तीय संस्थेमार्फत कर्ज सहाय्य घेण्याच्या प्रस्तावास त्याचे कोणतेही दायित्व/जबाबदारी 
राज्यशासनावर येणार नाही, या अटीवर मान्यता देण्यात येत आहे. 

११) सदर प्रकल्पासाठी द्विपक्षीय/बहुपक्षीय/आंतरराष्ट्रीय अशा विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज 
घेणेसाठी केंद्र सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्याबरोबर समन्वय साधणे आणि प्रकल्प 
अंमलबजावणीच्या पुढील सर्व कार्यवाहीकरीता त्याचे कोणतेही दायित्व/जबाबदारी राज्यशासनावर 
येणार नाही, या अटीवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला प्राधिकृत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

१२) देशातील विविध मेट्रो प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्रशासनामार्फत १०% (खाजगी गुंतवणूक, 
जमिनीची किंमत, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत, राज्य शासन कर वगळून) निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत 
आहे. त्याचधर्तीवर या प्रकल्पाकरीता केंद्र शासनाकडून निधी मिळविण्याकरीता राज्यज्ञासनामार्फत 
पाठपुरावा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१३) सदर प्रकल्प मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करावयाचे उदिष्ट असल्याने, मेट्रो प्रणाळी व आराखड्याचा 
सुरुवातीच्या खर्चाकरिताचा कर्ज प्रस्ताव अंतीम होण्यापूर्वी प्रकल्पाचे स्थापत्य बांधकामासाठी येणाऱ्या 
खर्चासाठी प्राधिकरणाचा निधी वापरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१४) नागपूर मेट्रो आणि मुंबई मेट्रो मार्ग-३ प्रमाणे मेट्रो मार्ग-१२ या प्रकल्पासाठी राज्यशासनाकडून 
बिनव्याजी दुय्यम कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१५ सदर प्रकल्पाकरीता बहुपक्षीय / व्दिपक्षीय आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाकडून थेट कर्ज त्याचे 
कोणतेही दायित्व/जबाबदारी राज्यशासनावर येणार नाही, या अटीवर घेण्यास प्राधिकरणास प्राधिकृत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१६ सदर बहुपक्षीय / द्दिपक्षीय आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडीळ कर्जाकरिता आवश्‍यकता 
भासल्यास सदर कर्जाचे कोणतेही दायित्व जबाबदारी राज्य शासनावर येणार नाही या अटीवर 
राज्यशासनाची हमी देण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 

१७ मुंबई मेट्रो मार्ग २अ, २ब, ४, ४अ, ५, ६ ,७, ७अ आणि ९ या प्रकल्पाकरिता ज्याप्रमाणे "समर्पित 
नागरी परिवहन निधी" मध्ये संकलित करण्यास मंत्रिमंडळाची या पूर्वीच मान्यता मिळाली त्याच धर्तीवर 
मेट्रो मार्ग १२ साठी सोबतच्या परिशिष्ठ-३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर विविध ara निधी उभारुन 
समर्पित नागरी परिवहन निधीमध्ये संकलित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१८) सदर मेट्रो प्रकल्पाकरीता दुरुस्ती व देखभाल आगारासाठी पिसार्वे येथील जमीन व 
उपलब्धतेनुसार किंवा आवश्‍यकतेप्रमाणे इतर जागा वापरास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ कायद्यानुसार आवऱ्यक ते बदल करण्यास राज्य शासनाकडे 
शिफारस करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

१९) अतिरिक्‍त जमीन उपलब्धतेनुसार प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याच्या दृष्टीने रहिवाशी 
/वाणिज्यिक विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे नाममात्र दराने 
हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे तसेच कारडेपोकरीता आवश्‍यक असलेल्या खाजगी 
जमिनी मेट्रो रेल्वे अधिनियम, २००९/ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९७४/ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ /नविन केंद्रीय भूसंपादन व पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत संपादन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२० सरदर मेट्रो प्रकल्प अंमलबजावणी करण्याकरीता नियुक्‍त करण्यात येणारे मनुष्यबळ जसे की, 
तांत्रिक, सहाय्यक व व्यवस्थापकीय अधिकारी / कर्मचारी वर्ग तसेच भ्रमणध्वनी, फर्निचर, वाहन इ. साठी 
लागणारा एकूण व्यवस्थापकीय खर्च सर्व मेट्रो प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या २% पेक्षा जास्त नसावा, या 
अटीस अधीन राहून अत्यावश्‍यक असलेले तांत्रिक मनुष्यबळ हे सरळसेवा भरती / प्रतिनियुक्ती / पदोन्नती 
/ कंत्राटी या तत्त्वावर नियुक्‍त करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२१ विस्तारीत मेट्रो मार्ग-१२ कल्याण ते तळोजा प्रस्ताव शासनास सादर करताना सुरुवातीच्या 
भाडे दराचे टप्पे मेट्रो मार्ग ४ च्या धर्तीवर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे प्रस्तावित सुरुवातीच्या 
प्रवासी भाडेदरास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच उल्लेखित केलेले भाडे मेट्रो सुरु करण्यापूर्वी वित्तीय 
व्यवहार्यता तपासून गरज भासल्यास त्यामध्ये आवश्‍यक बदल करण्याचे अधिकार वापरण्यास 
प्राधिकरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 


. or १.4 ळे त 2 ee as ey 
अतर (कि.मी.) | a I | ae I I >? 
cfm tele है |e fe | 

भाडे (रु.) | ao | 20 30 ४० Yo ६0 ७० ८० 


२२) शासकीय / निमशासकीय /स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या सदर मेट्रो प्रकल्पासाठी 
कायमस्वरुपी आव्यक असलेल्या जमिनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे नाममात्र दराने 
हस्तांतरित करण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

२३) सदर मेट्रो मार्गालगतच्या शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या मोकळया जागांचा मेट्रो रेल्वे 
बांधकाम कालावधी दरम्यान तात्पुरता वापर करण्यासाठी तसेच संबंधित विभागांनी सदर मोकळया जागा 
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नाममात्र दराने सुपूर्द करण्याबाबत संबंधित विभागांस निर्देश 
देण्याकरिता मान्यता येत आहे. 

२४ सदर प्रकल्पासाठी आवश्‍यक असलेली NAINA क्षेत्रामधील २० हे. जमिन सिडकोने नाममात्र 
दराने उपलब्ध करुन देण्यातबाबत सिडकोस निदेश देण्यात येत आहेत. 

२५ मेट्रो रेल्वे स्थानक व कारडेपोच्या व्यावसायिक वापरास परवानगी देणे व त्यानुसार सदर 
जमिनीचा वाणिज्यिक विकास करण्याचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला देण्यास 
तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 

२६ सदर मेट्रो प्रकल्पांतर्गतच्या प्रकल्पबाधितांचे (PAP) पुनर्वसन व पुनर्वसाहत आंतरराष्ट्रीय 
वित्तीय संस्थेची सहमती घेऊन "मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प पुनर्वसन व पुनर्वसाहत धोरणा (MUTP -R 
& ३ Policy)" नुसार करण्याकरीता मान्यता देण्यात येत आहे. 

२७ सदर मेट्रो प्रकल्पाकरीता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास आवश्‍यकतेनुसार "विशेष 
नियोजन प्राधिकरण" म्हणून नियुक्‍त करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२८) मेट्रो मार्ग १२ प्रकल्प "निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प" व "महत्वपूर्ण नागरी वाहतूक प्रकल्प" 
म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


२९) शासकीय / खाजगी संस्थांना मेट्रो प्रकल्प इतर प्रकल्पापेक्षा महत्वाचा असेल असे raat 
देण्यास प्राधिकरणाला मान्यता देण्यात येत आहे. 
३० विल्लीमेट्रो रेल्वे महामंडळ मर्यादित आणि मुंबई उपनगरीय रेल्वेकरीता सवलतीच्या दरात वीज 
उपलब्ध होत असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक मंडळाकडून मेट्रो प्रकल्पांकरीता सवलतीच्या 
दरात 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर वीज उपलब्ध करुन देण्याकरीता शिफारस करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
३१ सदर प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने मान्य केल्यानुसार नाममात्र दराने उपलब्ध करावयाची 
जमिन आणि शासनाने देऊ केलेल्या रक्‍कमेव्यतिरिक्‍त अन्य कोणताही भार तसेच प्राधिकरणामार्फत 
उभारण्यात येणाऱ्या कोणत्याही निधीचा भार राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पावर येणार नाही, या अटीवर 
प्रकल्पास मान्यता देण्यात येत आहे व या अनुषंगाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने आवश्‍यक 
त्या खबरदारी घ्याव्यात. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग अनौ.सं.क्र.११०/१४४४, दिनांक १०.०७.२०१९ व वित्त विभाग 
अनौपचारीक संदर्भ क्र. २१४/१९/व्यय-३, दिनांक३१.०८.२०१९अन्वये प्राप्त अभिप्राय व मंत्रिमंडळाने 
दिनांक २३.०७.२०१९ रोजी मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९०६१२०६४६८८२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2019.09.06 17:07:46 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. मा. राज्यमंत्री (नवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
५. मा. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली 
६. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
७. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
९. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. प्रधान सचिव (पदुम), कृषी, पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१२. प्रधान सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१३. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१४. प्रधान सचिव (उद्योग) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
१५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१६. प्रधान सचिव गृहनिर्माण विभाग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
१७. प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


१८. सचिव (विशेष प्रकल्प), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
१९. सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२०. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२१. नोंदणी महानिरिक्षक व नियंत्रक मुद्रांक नियंत्रक पुणे 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, मंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेड. 
२३. व्यवस्थापकिय संचालक, एमआयडीसी, अंधेरी, मुंबई. 

२४. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

२५. पोलिस आयुक्त, मुंबई/ठाणे. 

२६. महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), मुंबई Yoo ०५१. 
२७. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२८. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

२९. आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, मुंबई. 

३०. जिल्हाधिकारी मुंबई शहर/मुंबई उपनगरे/ठाणे, मुंबई. 

३१. सह जिल्हा निंबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी मुंबई शहर/मुंबई उपनगरे/ठाणे. 
३२. सह पोलिस आयुक्त वाहतूक, मुंबई/ठाणे. 

३३. व्यवस्थापकीय संचालक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. मुंबई. 

३४. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

३५. महाव्यवस्थापक, पश्चिम रेल्वे, मुंबई. 

३६. महाव्यवस्थापक, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, (बेस्ट), मुंबई. 
३७. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ मुंबई 

३८. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 

३९. महाव्यवस्थापक, ठाणे महानगरपालिका परिवहन उपक्रम, ठाणे. 

४०. सह सचिव, नगर रचना, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 

४१. संचालक, नगर रचना, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, पुणे. 

४२. उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

४३. कार्यासन अधिकारी (नवि-२१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४४. निवड नस्ती (नवि-७. 


O° 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


(नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ /नवि-७, दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ चे सहपत्र) 


परिशिष्ट-१ 
मुंबई मेट्रो मार्ग १२ कल्याण - तळोजा या मेट्रो प्रकल्पाची ठळक वैशिष्टये 
अ.क्र तपशील 
[tee al स्टॅन्डर्ड गेज १४३५ मि.मी. 
२. मार्गाची लांबी २०.७५६ कि.मी. उन्नत 
३. | एकूणस्थानके १७ 
. | प्रस्तावित कार डेपो पिसार्वे - २० हे. 

५. इतर लागणारी जमीन ३०.८१ हे. 

तात्पुरती लागणारी जमीन 
६. ene ate ८.८ हे. 

(बांधकाम कालावधी दरम्यान) 
७. | प्रकल्प राबविण्याचा कालावधी सन २०१९-२०२४ 


मूळ किंमत (स्थापत्य काम, पुनर्वसन व | ३८३८.२० कोटी 
८. _' पुनर्वसाहत, प्रणाळी काम, सामान्य 
सल्लागार, आकस्मिक खर्चासह) 


९. जमिनीची किमत २८५.६५ कोटी 
| do. | ०. | आकस्मित खर्च जमिनीकरीता (3%) ८.५७ कोटी 
See राज्यश्शासनाचा कर (मूळ) २७५.९३ कोटी 
१२. । केंद्रशासनाचा कर (मूळ) ३२९.७२ कोटी 
१३. | प्रकल्पाची मूळ किंमत ४७३८ कोटी 
१४. । दरवाढ १०५३ कोटी 
१५. | बांधकाम दरम्यानचे व्याज (IDC) ७४ कोटी 
१६. । प्रकल्प पूर्णत्वाची किंमत ५८६५ कोटी 
7 वित्तीय अंतर्गत परतावा दर मालमत्ता ६.००% 

"| विकासासह (FIRR with PD) 
१८. । आर्थिक परतावा दर (EIRR) १४.५१% 

६ प्रवासी प्रतिवर्ग मीटर प्रमाणे - ८६२ 

ie प्रवासी क्षमता प्रवासी क्षमता. (३ डब्यांची गाडी) 


६ प्रवासी प्रतिवर्ग मीटर प्रमाणे - १७५६ 
प्रवासी क्षमता (६ डब्यांची गाडी) 
प्रतिताशी प्रतिदिझा प्रवासी संख्या वर्ष २०२१ - ५७६१ 
२०. | (PHPDT) वर्ष 2039 - १२४०७ 
वर्ष २०४१ - १३९२४ 
१. वर्ष २०२१-२२-१.१० लाख 
२१. | दैनंदिन प्रवासी संख्या (लक्ष) २. वर्ष २०३१-३२- २.६२ लाख 
३. वर्ष २०४१-४२- २.९४ लाख 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


परिशिष्ट-२ 
मुंबई मेट्रो मार्ग १२ कल्याण - तळोजा या मेट्रो प्रकल्पाचा आर्थिक सहभागाचा सारांश 


अ. आत वि रक्‍कम टक्केवारी 

Zs आर्थिक सहभाग संस्था amy 

(रु. कोटीत) (%) 

6 मुंबई महानगर West विकास प्राधिकरणाचा सहभाग (40% ता गाता 
केंद्र शासनाचा करा करिताच्या रक्‍कमेसह) न | 

२. | सिडकोचा आर्थिक सहभाग ७०८.१२ १२.०७ 


एमआयडीसीचा आर्थिक सहभाग (किमान रु. २४८ कोटी 
३ | किंवा एमआयडीसीच्या क्षेत्रातून जाणाऱ्या लांबीच्या २४८ ४.२३ 
समप्रमाणात यापैकी अधिक असेल तेवढे आर्थिक सहाय्य) 


राज्य शासनाचा सहभाग (एकूण जमिनीची किंमत + राज्य 


४. | शासनाचा कर) राज्यशासनाचे बिनव्याजी दुय्यम कर्ज 26d ४.५७ 
सहाय्य 
केंद्र शासनाचा सहभाग (जमिनीची किंमत, राज्य शासन कर, 
छठ. वगळून) ७६५.५० १३.०५ 
IDC वगळू 
५. | बाह्य कर्ज सहाय्य (प्रणाली व आराखड्याचा खर्च) ३०७७.०० ens 
ou ५८६५ १००% 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआरडी-३३१९/प्र.क्र. १९ (भाग-२) /नवि-७ 


परिशिष्ट-३ 
मुंबई मेट्रो मार्ग १२ कल्याण - तळोजा या मेट्रो प्रकल्प राबविण्याकरीता लागणारा निधी 
उभारण्याचे इतर विविध स्त्रोत 


मेट्रो मार्ग- १२ कल्याण ते तळोजा प्रकल्प राबविण्याकरीता लागणारा निधी उभारण्याचे विविध 
स्रोत मेट्रो मार्ग - २अ, २ब, ४, ४अ, ५, ६ ,७, OST आणि ९ या प्रकल्पांना राज्य शासनाने यापूर्वीच मान्यता 
दिल्याप्रमाणे प्रस्तावित केलेले आहेत. 

अ) मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूस ५०० मी. अंतरापर्यंत येणाऱ्या जमिनीवर, अधिमूल्य आकारुन 
अतिरिक्‍त चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफ.एस.आय.) देऊन प्राप्त होणाऱ्या निधीमधील रक्‍कम. 

ब) शहरात विकास शुल्कात १००% पर्यंत वाढ करुन आकारण्याविषयी कायद्यातील तरतूदीनुसार 
जमा होणाऱ्या निधीमधील रक्कम. 

क) जमिनी व इतर स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री इत्यादीच्या नोंदणीसाठी मुंद्राक शुल्कात १% 
अतिरिक्‍त अधिभाराद्वारे जमा होणाऱ्या निधीमधील रक्‍कम. 

ड) मेट्रो कार डेपोच्या जागेचे वाणिज्यिक विकसनावद्दारे प्राप्त होणारे उत्पन्न प्रस्तुत प्रकल्पासाठी 
वापरणे. 

इ) मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या व्हायाडक्ट (viaduct), मार्गिकेतील येणारे खांब, स्थानकांच्या नावांचे 
ब्रँडिंग, डेपो आणि स्थानकांवरील जाहिरात व पार्किंगपासून मिळणारे उत्पन्न या प्रकल्पासाठी 
वापरणे इ. 

सदर विविध Saige प्राप्त होणारा निधी हा मुंबई महानगर wear विकास प्राधिकरणाच्या 
स्तरावर स्थापन केलेल्या एका "समर्पित नागरी परिवहन निधीमध्ये" संकलित करण्यात येणार असून 
त्याचा विनियोग सदर मेट्रो प्रकल्पाच्या कार्य व देखभाल, तसेच राज्य शासनाच्यावतीने लागणाऱ्या 
समभागाची रक्कम मुंबई महानगर weal विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्याकरीता तसेच,कर्जाच्या 
परतफेडीसाठी निधी अपूरा पडत असल्यास त्यातून स्वतंत्र पूरक निधी म्हणून उपलब्ध करण्यात येईल. 


KKKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


